“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एकछत्र 
योजनेंतर्गत एस.एन.डी.टी. महिला 
विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर येथे महर्षी 
कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान संकुल 
बांधकामाकरीता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२४ /प्र.क्र.६२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २९ मार्च, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन पत्र क्र. 
संकिर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, १७ फेब्रुवारी, २०२३ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन पत्र क्र. 
संकिर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, २६ डिसेंबर, २०२३ 
3) उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव - ई ऑफिस नस्ती 
क्र.9२९०१४, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०२२ व दिनांक ४ डिसेंबर २०२३ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकींचे इतिवृत्त उपनिर्दिष्ट क्र.१ 
व २ च्या पत्रान्वये निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर इतिवृत्तानुसार स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सवानिमित्त उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास एकूण रुपये १००.०० कोटी इतका निधी मंजूर 
करण्यात आलेला आहे. त्यापैकी, दिनांक २७ मार्च, २०२३ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर येथे महर्षी कर्वे महिला 
सक्षमीकरण ज्ञान संकुल बांधकामाकरीता रुपये ४१,३१,६५,०००/- इतक्या रकमेस वित्तीय मान्यता 
देण्यात आलेली होती. आता, उर्वरित रक्‍कम उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एकछत्र योजनेंतर्गत निर्णयान्वये एस.एन.डी.टी. 
महिला विद्यापीठाचे बल्लारपूर, जिल्हा चंद्रपूर येथे महर्षी कर्वे महिला सक्षमीकरण ज्ञान संकुल 
बांधकामाकरीता उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास एकुण रुपये ५८,६८,३५,०००/- ( अक्षरी रुपये 
अठ्ठावण्ण कोटी अडुसष्ट लक्ष पस्तीस हजार फक्त ) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र.. झेडड-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, कला 
व संस्कृती, (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत 
कार्यक्रम (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२४ /प्र.क्र.६२/सां.का.४ 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील 
अधिकारी नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधित 
नियंत्रण अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने सदर प्रयोजनार्थाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संचालक, 
सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत शासनास सादर करावे. तसेच, वेळोवेळी प्रगती 
अहवाल संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत विभागास सादर करण्यात यावा. 


०४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.२५०-२०२४/व्यय १५, 
दि. २० मार्च, २०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३२९१४२७३८९०२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केळेला आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by MAHESH KISAN WAVHAL 
M A H E S H K | S A N DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, GENERAL. 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
5.4.20=a5f6330d58 102c34226358d9eb88: 75f0fd9db44b648f 
5f6dc90d3ca6a2, postalCode=400032, st=Mah. 


WAVHAL sus ei vienna ot 
(महेश किसन वाव्हळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मातथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव (सांस्कृतिक कार्य) मंत्री ., मंत्रालय, मुंबई 
२. सर्व सन्माननिय कोअर समिती सदस्य 

३. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. उप सचिव व अर्थसंकल्प का.४.सां)) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय 
६. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

७. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

९. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१०. महालेखापाल - (लेखा परीक्षा)१ महाराष्ट्र, मुंबई 

११. महालेखापाल महाराष्ट्र २ - (लेखा परीक्षा), नागपूर 

१२. महालेखापाल महाराष्ट्र १ - (लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 

१३. महालेखापाल -(लेखा व अनुज्ञेयता)२ महाराष्ट्र, नागपूर 

१४. निवड नस्ती, सांका..४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


